शासनाच्या गटविमा योजनेतंर्गत घरबांधणी 
करीता कर्ज घेतलेल्या राज्य शासकीय/ जिल्हा परिषद 
कर्मचाऱ्याचा सेवेत असतांना मृत्यु झाल्यास व्याजमाफी 


देण्याकरीता सादर करावयाच्या कागदपत्रांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. वसुली २०१८/प्र.क्र.८५२/१९-स, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई :- ४०० ०३२. 
दिनांक :-१५ जून, २०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, कृषि व सहकार, विभाग क्र.एचएसजी-१०८१/४०३/८१/१८-सी 
दिनांक :- १८ जानेवारी, १९८२. 
२) शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग क्र.एचएसजी-११८५/प्र.क्र ६४/१९-सी 
दि.२६ जुले १९९३ 
३) शासन परिपत्रक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.वसूली-४४०५/प्र.क्र ७२९/१९-सी 
दि.०१ ऑक्टोबर २००५. 


शासन परिपत्रक :- 

शासनाच्या गट विमा योजनेंतर्गत घरबांधणीकरिता कर्ज घेतलेल्या राज्य शासकीय /जिल्हा परिषद 
कर्मचारी/अधिकारी यांचा सेवेत असतांना मृत्यु झाल्यास त्यांना संदर्भाधीन क्र.१ येथील दिनांक १८ जानेवारी, 
१९८२ च्या शासन निर्णयान्वये व्याजमाफी देण्यात येते. त्यानुसार संबंधिताचा मृत्यु झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या 
वारसदारांस संदर्भाधीन क्र.३ येथील दिनांक ०१ ऑक्टोबर २००५ च्या शासन परिपत्रकामधीळ मधील 
विवरणपत्र "ब-१" प्रमाणे कागदपत्रांची पुर्तता करावी लागते. तथापि, ज्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत संपुर्ण 
कर्जाची वसुली झालेली असेल अथवा मृत कर्मचाऱ्यांचे वारसदार संपूर्ण कर्ज व दंडणीय व्याज शासनाकडे 
भरण्यास तयार असतील अशा प्रकरणात यापुढे शासन परिपत्रक दिनांक ०१ ऑक्टोंबर २००५ सोबतच्या 
विवरणपत्र "ब-१" मधील खालील कागदपत्राची पुर्तता वारसदारांनी करण्याची आवश्‍यकता नाही:- 


१) महानगरपालीका /नगरपालीका /नगर परिषद/ ग्राम पंचायत संस्थेमार्फत निर्गमित 
भोगवटा प्रमाणपत्राची प्रत 
२) सभासदांने मृत्युच्या लगतपुर्वी शासनास सादर केलेली मालमत्ता व दायीत्वे याबाबतची विवरणपत्र 
३) सक्षम प्राधिकाऱ्याकडुन वारसदारांचे सांपत्तीक स्थिती दर्शविणारे प्रमाणपत्र. 
४) वारसदारांचे उत्पन्नांचे स्रोत, सक्षम अधिकाऱ्याचा दाखला 


२. त्यानुसार संदर्भाधीन क्र.३ येथील दिनांक ०१ ऑक्टोंबर २००५ सोबतच्या विवरणपत्र "ब-१" वरील 
कागदपत्रे वगळण्यात येत असून उर्वरीत कागदपत्रे अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्जासोबत जोडणे 
आवश्यक राहील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वसुली २०१८/प्र.क्र.८५२/१९-स 


३. सदर UNA परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०६२०१७४४०९०५०२ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Prasenjeet Karlek 
ent Of Maharashtra, ou=Co- 


g and Textile, 
stalCode=400032, st=Mahi hi 


P jeet 
2.5.4.20=d219c43caa42a6d2c1 1a62256b2ff3ad93 
9a420c9fb6fa0cb24c384214bceesc, 
arlekar see 


Date: 2018.06.22 17:41:49 +05'30' 


(प्रसेनजीत कारलेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१) मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव 
२) सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय 
प्रमुख व कार्यालय प्रमुख 
) संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
) संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) सर्व विभागीय आयूक्त 
६) सर्व जिल्हाधिकारी 
) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) साखर आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक हातमाग, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
पणन संचालक, पुणे 
सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (प्रशासन/लेखापरीक्षण) 
सर्व जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था 
प्रबंधक उच्च न्यायालय (मुळ शाखा)/(अपिल शाखा), मुंबई 
प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ, सचिवालय मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई 
प्रबंधक, लोकआयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागातील सर्व कार्यासन 
कार्यासन अधिकारी १७-स 
निवड नस्ती १९-स 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 
AG 
१९ 
२० 
२१ 


we Tre He , पके कक, Ll Cer CULT SL elle Ca 


(कृपया संबंधितांनी सदर परिपत्रकाची प्रत त्यांच्या अखत्यारीतील कार्यालयाच्या नजरेस आणावी हि 
विनंती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


